मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि 
प्रशासकिय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक 
अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी पदांना दि.०१.३.२०१८ ते 
दि.३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र. ४१/ पोल-४ 
मादाम कामा रोड,दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : १५.३.२०१८. 


संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४, दि. २९.१.२०१८. 

२) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व सं.),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६-ब/तांत्रिक 

अधिकारी/मु.वा./पो-४/६१/२०१२,दि.४.३.२०१८ चे पत्र. 

3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.३.२०१८. 
शासन निर्णय :- 

मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासकिय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या 
तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. तसेच वरील संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.१.१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ पर्यंत काही अटींच्या अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
अस्थायी पदांना दि.०१.३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महानिरीक्षक 
(नि.व स.,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या कार्यालयातील ६२ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१८ पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावा शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मोटार परिवहन विभागाच्या कार्यालयातील एकूण ६२ अस्थायी पदांना 
दि.०१.३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Rea नाही व पदे 
ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.३.२०१८ नुसार विहित 
केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १३१८/ प्र.क्र. ४१/ पोल-४ 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक : बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस- १०८-राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या लेखाश्रीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३ सदर शासन निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.३.२०१८ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१५१३२५४३८६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


S t h V Digitally signed by Somnath V Potare 

(0 mM Nn a 7) DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5 


Pota re So Meas oo री 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, म. रा. पुणे. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
४. पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन, मुंबई 
५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (पोल-१/ पोल-१अ/ पोल-३/ पोल-५अ/ पोल-५ब), 
११. गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती/ गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र. ४१/पोल-४, दि.१५.३.२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ६२ अस्थायी पदांना मुदतवाढीबाबत. 


अ. प्रस्तावित पदांचे पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन मागील मुदतवाढीचा शासन निर्णय 

क्र. संख्या निर्णय क्र. दिनांक क्रमांक व दिनांक 

ae पोलीस उपमहानिरिक्षक/ अपर पोलीस आयुक्त (तांत्रिक) २ | aft. क्र. एमटीएस शासन निर्णय क्र. एमआयएस 
०३११/प्र. क्र. ५१३/ १३१८/प्र.क्र. ४१/पोल-४, 

2 | अपर पोलीस अधिक्षक (तांत्रिक) ४ | पोल-४, दि. दि.२९.१.२०१८ 
०२.०५.२०१२ 

३ | पोलीस उपअधीक्षक (तांत्रिक)// सहायक पोळीस आयुक्‍त (तांत्रिक) A 

४ | पोलीस निरिक्षक (तांत्रिक) २० 

५ | पोलीस उप निरिक्षक (तांत्रिक) ३० 

एकूण ६२ 


